यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
लातूर जिल्हयातील १२४ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मान्यता व 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: यचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, 
दिनांक २४/१/२०१८. 
२ शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक ८/१/२०१९. 
3) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृूनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक ८/३/२०१९. 
४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/ 
विजाभज-१, दिनांक ११/९/२०१९. 
५) सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, लातूर यांचे क्र.४२५२, माहे एप्रिल, २०२३ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल 
योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ मधील तरतुदींनुसार 
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, 
लातूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४.०२.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्हास्तरीय समितीने 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या लातूर जिल्ह्यातील १२४ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.५ च्या 
पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 
२. सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने यडावंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ 
करीता लातूर जिल्ह्यातील १२४ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) कार्योत्तर मान्यता आणि 
सदरहू लाभार्थ्यांकरीता प्रति लाभार्थी रु.१.२० लक्ष प्रमाणे रु.१,४८,८०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
अठ्ठेचाळीस लक्ष ऐंशी हजार फक्त) व ४ टक्‍के प्रशासकीय निधी (प्रति घरकुल रु.४८००/- प्रमाणे) 
रु.५,९५,२००/-(अक्षरी रुपये पाच लक्ष पंच्याण्णव हजार दोनशे फक्त) असा एकूण रु.१,५४,७५,२००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी चोपन्न लक्ष पंच्याहत्तर हजार दोनशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःयचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 


oy यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील १२४ वैयक्तिक 
घरकुल लाभार्थ्यांना सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१. लातूर जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी फक्त 
सोबत जोडण्यात आलेल्या “परिशिष्ट-अ”मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा लाभ 
अनुज्ञेय राहील. 

२. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 
अशाच व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

३. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच व्यक्तीस लाभ अनुज्ञेय राहील दुसऱया व्यक्तीस लाभ 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 

५. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवर्यक राहील. 

६. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या/वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 
तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा 
व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आव्यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास 
अशा व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

७. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. 

८. जिल्हास्तरीय समितीने संदर्भाधिन शासन निर्णय/श्ुद्धीपत्रकांतील अटी व acid उल्लंघन होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, लातूर व सहायक आयुक्त, 
समाज कल्याण, लातूर यांची राहील. 

५. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, लातूर यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित 
यंत्रणेस वितरीत करावी. तसेच कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 

६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, लातूर व सहायक आयुक्त, 
समाज कल्याण, लातूर यांनी सर्व अटी व शातींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. तसेच याकरीता 
कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःयचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 


७. याबाबतचा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 
विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. याद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास सादर 
करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


Qe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२०८१६१५०७७१३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=225 1a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bd ba93cee2 


9502d225f6286, postalCod 2, st=Mahar. 
SA LU N KE INumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD7339 
A5CA3B170A0E91352CED/7, KAILAS TARACHAND SALUNKE 


Date: 2023.12.08 17:15:36 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२.प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/लातूर. 
४. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, लातूर. 
६. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
७. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), लातूर. 
८. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, लातूर. 
९.सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, लातूर. 
१०. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/लातूर. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःयचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 
दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२३ 
परिशिष्ट-अ 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता HPA मान्यता व निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या लातूर जिल्ह्यातील १२४ लाभार्थ्यांची यादी. 


लाभार्थ्यांचे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव 

hear i FRA नारायण तिडके कुणकी जळकोट 
विकास रामकृष्ण तिडके कुणकी जळकोट 
राम fears पवार कुणकी जळकोट 
जेजेराम शांकर केंद्रे कुणकी जळकोट 
भालचंद्र देविदास तिडके कुणकी जळकोट 
हणमंत जयवंत गित्ते कुणकी जळकोट 
दिंगाबर गणपती केंद्रे कुणकी जळकोट 
सोमनाथ माधव मुंढे कुणकी जळकोट 
माधव सदाशिव मुंढे कुणकी जळकोट 
गयाबाई शांकर मुंढे कुणकी जळकोट 
Lae || fears रामराव तिडके कुणकी जळकोट 
रेवणबाई विश्वनाथ तिडके कुणकी जळकोट 
तुकाराम यादव तिडके कुणकी जळकोट 
गोविंद संभाजी गित्ते कुणकी जळकोट 
शिवाजी भाऊराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
सोयर्‍्याबाई शंकर तिडके कुणकी जळकोट 
विलास रामचंद्र तिडके कुणकी जळकोट 
उज्ज्वलाबाई मारोती केंद्रे कुणकी जळकोट 
मारोती बाबुराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
बालाजी शांकर केंद्रे कुणकी जळकोट 
राजीव शांकर केंद्रे कुणकी जळकोट 
महेश शिवाजी केंद्रे कुणकी जळकोट 
यशोंदाबाई धर्मराज केंद्रे कुणकी जळकोट 
बालाजी मारोती केंद्रे कुणकी जळकोट 

२५ सचिन पंढरी तिडके कुणकी जळकोट 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःयचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव 

हरिदास गोविद तिडके कुणकी जळकोट 
संभाजी गणपती केंद्रे कुणकी जळकोट 
शांकर fears केंद्रे कुणकी जळकोट 
नागनाथ संभाजी गित्ते कुणकी जळकोट 
तुकाराम रावसाहेब तिडके कुणकी जळकोट 
रामनाथ एकनाथ तिडके कुणकी जळकोट 
पंढरीनाथ एकनाथ तिडके कुणकी जळकोट 
रघुनाथ एकनाथ तिडके कुणकी जळकोट 
गोपिनाथ रामराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
बालाजी सुरेश तिडके कुणकी जळकोट 
नागेश गणपती तिडके कुणकी जळकोट 
कोडिबा राजाराम केंद्रे कुणकी जळकोट 
जयवंत जळबा गित्ते कुणकी जळकोट 
हिरामण बळीराम तिडके कुणकी जळकोट 
शिवाजी ग्यानोबा तिडके कुणकी जळकोट 
धर्माबाई बाबुराव तिडके कुणकी जळकोट 
बालाजी सखाराम तिडके कुणकी जळकोट 
बाबु सखाराम तिडके कुणकी जळकोट 
शिवाजी भानुदास तिडके कुणकी जळकोट 

By शिवाजी ग्यानोबा तिडके कुणकी जळकोट 
सदाशिव व्यंकटी केंद्रे कुणकी जळकोट 
पंढरी बाबाराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
संभाजी रामराव मुंढे कुणकी जळकोट 
विठठल तुकाराम केंद्रे कुणकी जळकोट 
अमोल बालाजी तिडके कुणकी जळकोट 

५१ आमृत सुधाकर केंद्रे कुणकी जळकोट 
शिवदास यादव तिडके कुणकी जळकोट 

५३ राहुल गोविंद केंद्रे कुणकी जळकोट 

५४ नावनाथ मारोती कागणे कुणकी जळकोट 
जनार्धन नामदेव नागरगोजे कुणकी जळकोट 
सखाराम उत्तम मुढे कुणकी जळकोट 

५७ राम मारोती कांगणे कुणकी जळकोट 


ts ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःयचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव 

KC दत्ता भानुदास नागरगोजे कुणकी जळकोट 
नंदकिशोर मसाजी मुढे कुणकी जळकोट 
भरत नाथराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
दत्ता नाथराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
हाणमंत माधव मुढे कुणकी जळकोट 
नामदेव निवृत्ती मुढे कुणकी जळकोट 
गजानन अशोक मुढे कुणकी जळकोट 

६५ मनोहर लक्ष्मण मुंढे कुणकी जळकोट 
रंभाबाई चुंडाजी मुंढे कुणकी जळकोट 
बाबु सुग्रीव केंद्रे कुणकी जळकोट 
प्रभाकर सुग्रीव केंद्रे कुणकी जळकोट 
लक्ष्मण सिद्राम केंद्रे कुणकी जळकोट 
बापुराव काशिनाथ केंद्रे कुणकी जळकोट 
भरत गणपत तिडके कुणकी जळकोट 
धोडुतात्या उत्तम तिडके कुणकी जळकोट 
गणपती लक्ष्मण केंद्रे कुणकी जळकोट 
रामकिडान लक्ष्मण केंद्रे कुणकी जळकोट 

७५ मारोती पांडुरंग केंद्रे कुणकी जळकोट 
संभाजी मारोती केंद्रे कुणकी जळकोट 
तिरुपती देवराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
बालाजी विठठल तिडके कुणकी जळकोट 
लक्ष्मण व्यंकोबा तिडके कुणकी जळकोट 
विठ्ठल रामकिशन तिडके कुणकी जळकोट 
दिगांबर रमेश तिडके कुणकी जळकोट 
बालाजी ग्यानोबा तिडके कुणकी जळकोट 
बालाजी संभाजी गित्ते कुणकी जळकोट 
तुकाराम जयवंत गित्ते कुणकी जळकोट 

८५ गणपती जयवंत गित्ते कुणकी जळकोट 
यमुनाबाई शंकर तिडके कुणकी जळकोट 
गोविंद व्यंकटराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
चंपाबाई रामदास केंद्रे कुणकी क 
वैकुठ पदमाकर तिडके कुणकी जळकोट 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकःयचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव 
विठ्ठल यादव तिडके कुणकी जळकोट 
गुणाबाई प्रभाकर तिडके कुणकी जळकोट 
रामकिडान धोडिबा केदार कुणकी जळकोट 
उर्मिला ऊर्फ गयाबाई लक्ष्मण केंद्रे gurl जळकोट 
नागोराव भुजंग केंद्रे कुणकी जळकोट 
चंद्रकांत नागोराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
उध्दव जर्नाधन केंद्रे कुणकी जळकोट 
सुनंदा दत्तात्रय केंद्रे कुणकी जळकोट 
संजय शांकर केंद्रे कुणकी जळकोट 
अरुण रामकिशन केंद्रे कुणकी जळकोट 
नारायण जनार्धन केंद्रे कुणकी जळकोट 
| १०१ | माधव जनार्धन केंद्रे कुणकी जळकोट 
उत्तम देवराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
१०३ मनिषा सुर्यकांत केंद्रे कुणकी जळकोट 
१०४ मोतीराम माधव केंद्रे कुणकी जळकोट 
राजीव माधव केंद्रे कुणकी जळकोट 
१०६ माधव संभाजी तिडके कुणकी जळकोट 
१०७ बालाजी सोनबा तिडके कुणकी जळकोट 
१०८ वामन मारोती तिडके कुणकी जळकोट 
TART माधवराव केंद्रे कुणकी जळकोट 
| ११० | व्यंकटी fart केंद्रे कुणकी जळकोट 
। १११ | धनंजय उत्तंम तिडके कुणकी जळकोट 
११२ नारायण किशन तिडके कुणकी जळकोट 
दैवशाला धोडिबा तिडके कुणकी जळकोट 
११४ नोगोराव देवराव मुंढे कुणकी जळकोट 
शिवाजी बालाजी मुंढे कुणकी जळकोट 
११६ माधव देवराव मुंढे कुणकी जळकोट 
११७ नरसिग माधव तिडके कुणकी जळकोट 
तुकाराम माधव तिडके कुणकी जळकोट 
११९ झेटिंग संभाजी तिडके Prat जळकोट 
गोविंद संभाजी तिडके कुणकी जळकोट 
१२१ दत्ता बाबुराव तिडके कुणकी जळकोट 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकःयचमु-२०२३/प्र.क्र.४२२/योजना-१ 


लाभार्थ्यांचे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव 


१२२ कृष्णा केशव तिडके कुणको जळकोट 
१२३ पंढरी माणिका केंद्रे कुणकी जळकोट 
१२४ मनोजकुमार शिवाजी घुगे कुणकी जळकोट 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 

KA | LAS TA RAC H A N D BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=225 1a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bd ba93cee 
29502d225f6286, postalCode=400032, ‘Mah. 


SA LU N KE rialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD733 
9ASCA3B170A0E91352CED7, ‘KAILAS TARACHAND SALUNKE 


Date: 2023.12.08 17:16:03 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


